आयएनएस विराट या युध्दनौकेचे 
वस्तुसंग्रहालयात आणि सर्व सुविधांयुक्‍त 
पर्यटन केंद्रामध्ये रूपांतरीत करणेबाबत. 


शासन निर्णय 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक.संकिर्ण ०९१८/६२६/प्र.क्र.३५/बंदरे-१, 
२ रा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २७ नोव्हेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना : 


आयएनएस विराट ही युध्दनौका दिनांक ६ मार्च, २०१७ रोजी भारतीय नौसेनेच्या सेवेतून 
सेवानिवृत्त झाळी आहे. सद्यस्थितीत सदर युध्दनौका नौसेना गोदीमध्ये (Naval Dockyard) 
ठेवण्यात आली आहे. भारतीय नौसेनाचा संपन्न वारसा सर्व जनतेला माहिती व्हावा, 
शालेय/महाविद्याळयीन तरुणांमध्ये सागरी क्षेत्राबाबत आवड निर्माण व्हावी, सागरी प्रशिक्षण व 
त्याचबरोबर पर्यटनाच्या दृष्टीने सुविधा हया बाबी विचारात घेऊन, महाराष्ट्र शासनाने आयएनएस 
विराट ही युध्दनौका भारतीय नौसेनेकडून घेण्याचा आणि या युध्दनौकेचे वस्तुसंग्रहालयात व सर्व 
सुविधायुक्त पर्यटन केंद्रामध्ये रुपांतरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार 
मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. 


शासन निर्णय : 

आयएनएस विराट या युध्दनौकेचे वस्तुसंग्रहालयात आणि सर्व सुविधांयुक्‍्त पर्यटन केंद्रामध्ये 
रूपांतरीत करण्यास व सदर प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (Public-Private 
Partnership) तत्वावर राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी खालीलप्रमाणे 
उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यास व समितीची कार्यकक्षा विहीत करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


मा.मुख्य सचिव अध्यक्ष 
अपर मुख्य सचिव (वित्त) सदस्य 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन) सदस्य 
प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे) सदस्य 
प्रधान सचिव (पर्यटन) सदस्य 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड सदस्य 
उपसचिव (बंदरे) सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ०९१८/६२६/प्र.क्र.३५/बंदरे-१, 


३. समितीची कार्यकक्षा :- 

१) खाजगी उद्योजकाची निवड करण्यासाठी मागवावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्ती 

ठरविणे 

२) निविदांची तपासणी करुन विकासकांची निवड करणे. 

3) Viability Gap Funding देणे, प्रकल्पाचे कार्यचाळन याबाबत निर्णय घेणे. 
a; हा झासन निर्णय पर्यटन विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.३४/२०१८/पर्यटन, दिनांक 
३१.१०.२०१८, नियोजन विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.२२६/नियोजन-१४६१, दिनांक ३१.१०.२०१८ 
व, वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.३५६/२०१८/व्यय-८, दिनांक ३१.१०.२०१८ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२७१०३५०७५३२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल 


प्रत: 


र्‌. 
१०. 
११, 


ल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
e e Digitally signed by Shaila Ravindra Mithbavkar 

S h a | | a R a V | Nn d fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8bb03c6d206c79568018ba9511400e3bd245 

Pd 37b79e0985b2d7a66c816ab002f9, cn=Shaila 

M | t h b a V ka [ Ravindra Mithbavkar 

Date: 2018.11.27 15:09:01 +05'30' 


(शैला मिठबावकर) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


मा. राज्यपाल यांचे अपर मुख्य सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव 

मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. 
उपसचिव (बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवड नस्ती बंदरे-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


